महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र०२२२२०२ ९४४८ Email ID : home_speciallb@maharashtra.gov.in 


क्रमांक- आरएलपी- १२२०/प्र.क्र.२५०/विश्ा 9 F दिनांक- २३ डिसेंबर, २०२०. 


विषय- नाताळ सण (Christmas) २०२० मार्गदर्शक सूचना 


परिपत्रक 


दरवर्षी ख्रिश्चन बांधव नाताळचा उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा करतात. परंतु कोविड- १९ मुळे 
उद्भवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता या वर्षी सर्व धर्मीय सण/उत्सव हे अत्यंत साध्या पध्दतीने 


साजरा करण्यात आले आहेत. त्याच पध्दतीने ख्रिश्चन बांधवांनी नाताळचा सण साजरा करणे अपेक्षित आहे. 


त्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत :- 


१, 
गो; 


ख्रिश्चन बांधवांनी या वर्षीचा नाताळचा सण साध्या पध्दतीने साजरा करावा. 

नाताळ सणानिमित्ताने चर्चमध्ये जास्तीत जास्त ५० लोकांच्या उपस्थितीत विशोष प्रार्थना सभेचे 
आयोजन करावे. चर्चमध्ये त्यावेळी कोणत्याही प्रकारे गर्दी होणार नाही व Social Distancing राखले 
जाईल याची काळजी घेण्यात यावी. 


. चर्चमध्ये निर्जतुकीकरणाची व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच मास्क व सॅनिटायझरचा वापर होईल 


याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. 


. नाताळ सणाच्या दिवशी चर्चमध्ये येशूंच्या जीवनावरील देखावे, ख्रिसमस ट्री अगर काही वस्तू 


ठेवल्या जातात. त्या ठिकाणी Social Distancing व स्वच्छतेचे नियम पाळण्यासाठी योग्य त्या 
उपाययोजना करण्यात याव्यात. 


. चर्चमध्ये प्रभु येशू ख्रिस्त यांचे स्तुतीगीत (Choir) गाण्यासाठी जास्तीत जास्त १० गायकांचा 


(Choiristers) समावेश करण्यात यावा. त्यावेळी वेगवेगळ्या माईकचा वापर करुन Social 
Distancing चे पालन करण्यात यावे. 
चर्चच्या बाहेर व परिसरात दुकाने/स्टॉल लावण्यात येऊ नयेत. 


७. ६० वर्षावरील नागरिकांनी तसेच १० वर्षाखालील बालकांनी सुरक्षिततेच्या व आरोग्याच्या दृष्टीने 


AIL घराबाहेर जाणे टाळावे व सण घरामध्येच साजरा करावा. आयोजकांनी त्यांच्यासाठी 
ऑनलाईन प्रार्थनेची (Online Masses) सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची व्यवस्था करावी. 


८. सार्वजनिक ठिकाणी अगर रस्त्यावर मोठ्या संख्येने एकत्र येणे अथवा गर्दी करणे टाळावे. 
९. कोणत्याही प्रकारे गर्दी आकर्षित होणार नाही sean धार्मिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे अथवा 


१० 


११, 


मिरवणूकांचे आयोजन करण्यात येऊ नये. 


.फटाक्यांची आतिषबाजी करण्यात येऊ नये. ध्वनी प्रदुषणासंदर्भातील नियमांचे व तरतूदींचे 


काटकोर पालन करण्यात यावे. 
३१ डिसेंबर रोजी चर्चमध्ये आयोजित करण्यात येणारी प्रार्थना (Thanks Giving Mass) ही मध्यरात्री 
आयोजित न करता संध्याकाळी ७.०० वाजता किंवा त्यापुर्वी घेण्याचे नियोजन करण्यात यावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरएलपी- १२२०/प्र.क्र.२५०/विशा १ब 


१२. 


१२३. 


कोविड- १९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, 
वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महानगर पालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी विहित 


केलेल्या नियमांचे काटेकोर अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. 


तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष नाताळ उत्सव सुरु होण्याच्या मधल्या कालावधीत काही सूचना 


नव्याने प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे. 


सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२३११३३५८०६२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay Dagadu Khedekar 


Sa nj ay Da g a d 1 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a53701d2758331055dd3c46d615f8367912b1c64c 


Khedekar 0010001 
(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 


१. 
. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
८. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सर्व मा. महापौर, महानगर पालिका 

१२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१५. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१६. सचिव व महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१७. सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका 

१८. सर्व पोळीस आयुक्‍त 

१९. सर्व जिल्हाधिकारी 

२०. सर्व पोलीस अधीक्षक 

२१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका 

२२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


